वन विभागाची पुनर्रचना नवीन 
परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती 
या योजनेत्तर योजनेतील ४५२ पदांना 
मुदतवाढ सन २०२४-२५ मध्ये चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.२४/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ९८ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.३०/फ-२ 
दि. ११.१०.२०२३ 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१० (२३-२४)/२४१, दि.२६.०२.२०२४ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर योजनेतील 
४५२ पदांना “वाचा” क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. 


उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन ब विकास), नागपूर यांनी दि.२६.०२.२०२४ रोजी सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार बन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेअंतर्गत ४५२ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत शासनास विनंती केली 
आहे. 


त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ४५२ अस्थायी पदांना “वाचा” क्र.४ येथील वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय दि.२१.०२.२०२४ च्या अधिन राहून दि.१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ, महसूल व वन विभागाने “वाचा” क्र. 
१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्‍चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे व सदर पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च WIA BMY २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) 
०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास व पुननिर्मिती (०१) प्रशासन ब संरक्षण (०१)(०१) प्रशासन व 
संरक्षण (२४०६ ००९६) ०१- वेतन या लेखाशोर्षाखाली दर्शविण्यात यावा ब सन २०२४-२५ यावर्षी 
त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.२४/फ-२ 


प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१८१२०३०९२४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, jOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
25. 


4,.20=2a213e61027be02368b2655e124509e7 2fb3a334568af8 13992 
b1c4e97e13f87, postalCod 0032, st=Mahi hy 


p RA MO D M U LE efialNumber-CF29F03589BBCO2EDE910538BSAEF9A7F21612D230057 
8DB9118FC7E32141805, cn=PRADNYA PRAMOD MULE 
2024.03.18 17:58:40 +05'30' 
(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व). 

४) मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवर्ती मुल्यांकन घटक, नागपूर. 

५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

७) संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी,यबतमाळ/नागपूर /चंद्रपूर/पुणे/नाशिक/ओऔरंगाबाद /अमरावती 
/ठाणे/धुळे/ कोल्हापूर/गडचिरोली 

११) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Det FU क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.२४/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूळ व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.२४/फ-२, 
दि. मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पंवर्ग निहाय प 
वनवृत्त वभागीय | सहा. बनक्षेत्रपाल| बनपाल| लेखापाल| लिपिक | कार्यालय | वनरक्षक | एकूण 
वन वनसंरक्षक अधिक्षक 
अधिकारी 
१ | वन्यजीव शि १ शी शि २ ३ | ३३ ३९ 
पूर्व नागपूर 
२ वन्यजीव शि शि शि णि 1 83 | १७ 3¥ 
प. मुंबई 
२ | मु.व.स. शि शं 7 | 7 शि ष्‌ & 
कांदळवन 
मुंबई 
४ | नागपूर | 0__| १ २ ¥ १२ डं डं १२३ BY 
u । अमरावती | ee २ f= शिल ७ ७ १ g १८ 
& । नाशिक a ३ ed | 8 | ११ १० 3 १० ३७ 
७ pert | Le २ "अ. | डॉ १५ २ शिश ३१ Ko 
८ । औरंगाबाद | g ॥ 2 = | द ण | 0_| Le i uy BE 
९ | यवतमाळ | 0__| | 8 | २ | 8 | १ २ ३ १५ 
१० धुळे | | 8 g S| | 8 | २ g Le | २० Bw 
११ | कोल्हापूर [1 oe २ es | ° | १० 3 | 0_| ११ २६ 
१२ | चंद्रपूर | 0_| २ | 8 | | 8 | १ १ | 8 | २ द 
१३ । गडचिरोली | [_0_| शिळ Pe | 8 | २ | 8 २ ३५ ३९ 
१४ | पुणे 10 | क. | ed | a f° | ७ | १२ १२ 
१५ | मेळघ णं g १५ ३ १ शि २० Yo 
at प्र. 
अमरावती 
एकूण शि WB & २५ | 62 | Be १२ २६७ ४५२ 


Digitally signed by PRADNYA PRAMOD MULE 
p RA D N YA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

FORESTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2a213e61027be02368b2655e124509e72fb3a334568af81 


3992b1c4e97e13f87, postalCode=400032, st=Mahi ra, 
serialNumber=CF29F03589BBCO2EDE91053BB5AEF9A7F21612D2 


, st=Maharashtt 
p ) D ) I 
RA M O M U | F 3D0578DB91 18FC7E32141805, cn=PRADNYA PRAMOD MULE 


(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


